शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्यांचे प्रदान 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांचे बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतन धारकाचे 
वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता प्राधिकृत 
करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची 
यादी सुधारित करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.७२/२०/कोषा.प्रशा.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/कोषा प्रशा ५,दि.१३.८.२०२० 
२) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५११/२०२०/कोषा प्रशा ५,दि.६.११.२०२० 


प्रस्तावना : 

उपरोक्त संदर्भाधीन १ येथील झासन निर्णयान्वये आय.डी.बी.आय बँक (IDB), प्रादेशिक 
ग्रामीण बँक (RRB) तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (DCC) यांना शासकीय बँकींग व्यवहार 
हाताळण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील परि. ३ नुसार दरवर्षी जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेता, सदर 
बँकांची यादी प्रतिवर्षी सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या सल्याने वित्त विभाग सुधारित करेल 
असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने सच्चिस्थितीत 
शिफारस केलेल्या मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल “अ” असणाऱ्या १४ जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँकांना शासकीय बँकींग व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांकडील 
अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
१. शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्टया सक्षम व नियमानुकूल 
व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आले. सहकार, वस्त्रोद्योग व 
पणन विभागाने मागील ५ वर्षातील लेखापरिक्षण अहवाल “अ” वर्ग असणाऱ्या खालील १४ जिल्हा 
मध्यवर्ती बँकाची शिफारस केली आहे. 
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
५. अहमदनगरजिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँक 
६. पुणेजिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँक 

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 


Cc Av A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.9२/२०/कोषा.प्रशा.५ 


८. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 

९. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 
१०. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 

११. अकोलाजिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक 
१२. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 

१३. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 

१४. गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 


उपरोक्त १४ जिल्हा सहकारी बँकांना सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता शासकीय बँकींग 
व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम महामंडळ यांकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत यादी प्रतिवर्षी सहकार, वस्त्रोच्योग व पणन विभागाच्या सल्ल्याने वित्त विभाग सुधारीत 
करणार आहे. त्यानुसार प्रतिवर्षी सुधारीत यादीनुसार वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता बँकांनी 
शासनाबरोबर करार करणे आव्यक आहे. 


३. उपरोक्त १४ बँकांनी वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता MAAR आवश्‍यक करार केल्यास 
सदर बँकांना वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता प्राधिकृत करण्याबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०२१०१२१९५२८५०५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
INDRAJEET  : 
SAMBHAJI GORE : 


(इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य, 
३. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
४. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
७. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
८. प्रबंधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 


(> 
ae 


Cc 
ae 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.७२/२०/कोषा.प्रशा.५ 


९. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. विशोष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२५. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/नाशिक /औरंगाबाद/ अमरावती /नागपूर 

. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

. सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखापरीक्षा मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती / 
नागपूर 

३०. 
३१. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२ 

आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन, नागपूर ४४४००१ 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


संचाळक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 


वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती कोषा प्र.५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


